RNI No. MAHBIL / 2009/ 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४, अंक १] 


गुरुवार ते बुधवार, मे २४- ३० , २०१८/ ज्येष्ठ ३-९, शके १९४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांजकडून 
क्रमांक साशा/कार्या-३ / नपा-२/ राजपत्र प्रसिद्धी / उल्हासनगर / २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , 
१९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणाच्या सदस्यांची अनर्हता नियम, १९८७ मधील तरतुदीनुसार नगरसेवकांनी महानगरपालिका पक्षाचे/ आघाडीचे 
गटनेत्यांनी विभागीय आयुक्त, यांचेकडे नोंदणी करण्यासाठी माहिती पाठविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक 
निवडणूक , २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांनी, पक्ष / आघाडीचे गटनेत्यांनी उक्त नियमाचेनियम ३(१)(२) व नियम ४( १)( २)(३ ) अन्वये 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांचे कार्यालयास आवश्यक ती माहिती सादर केलेली असून या कार्यालयाकडील पत्र क्र . साशा/ कार्या-३ / 
नपा-२ / उल्हासनगर / राजपत्र प्रसिद्धी/ २०१७, दिनांक ९ मे २०१७ रोजी राजपत्रात प्रसिद्धीकरिता सादर केलेली आहे. सदर माहिती शासन राजपत्र , 
भाग १, दिनांक ८-१४ जून २०१७ अन्वये प्रसिद्ध झालेली आहे . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ मधील कलम ४ व ५ नुसार व सन २००७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २ मधील तरतुदीनुसार 
उल्हासनगर महानगरपालिकेमधील प्रभाग क्र . १७ ब च्या दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजी झालेल्या पोट-निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेनिवडून 
आलेल्या श्रीमती सुमन राजेश सचदेव यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात समावेश केल्याची नोंद घेण्याबाबत विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांचे 
कार्यालयास आवश्यक ती माहिती सादर केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , डॉ. जगदीश पाटील, विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून सादर केलेली माहिती 
उक्त नियमाचेनियम ५(१) मधील नमूद नमूना ४ मध्ये खालीलप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करीत आहे. 

सदर माहितीमध्ये काही त्रुटी / दोष असल्याचेनिदर्शनास आणून दिल्यास / आल्यास व त्याबाबत विभागीय आयुक्त यांचे समाधान झाल्यास 
आवश्यक ती दुरुस्ती महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


भाग एक - अ -( को .वि .पु.) - १ 


कायमस्वरुपी 


अ.क्र.महानगरपालिका 

सदस्याचेनाव 


वडिलांचे/पतीचे 

नाव 


शेरा 


पत्ता 


नमुना४नियम५(१)पाहा(पूर्वीचीनोंद) 

निवडूननिवडझाल्याची महानगर आलेल्यामतदार-नामनिर्देशित/पालिका/नगर संघाचेनावकेल्याचीतारीखपालिका/स.पं./ 

प.जि.स्थापन झाल्याचीतारीख 


पदावधीसुरु झाल्याची तारीख 


तोज्याराजकीय 

पक्षाशी/ 

आघाडीशी मोर्चाशीसंबंधित 

आहे/त्यापक्षाचे/ आघाडीचेमोर्चाचेनाव 

(९) 


तोज्यामहानगर पालिकापक्षाचा/ प.जि.पक्षाचा/ 

स.पं.आहे त्यापक्षाचेनाव 


(४) 


(६) 


(८) 


२३फेब्रुवारी२०१७ 


५एप्रिल२०१७ 


५एप्रिल२०१७ 


५३श्रीम.पुजाकौर 

श्यामसिंगलबाना 


श्री.श्यामसिंग आलासिंह लबाना 


प्रभागक्रमांक 

१७-ब 


बी/४८जवळ हरिजनपाडा, फॉरवरलेन, उल्हासनगर-५. 


नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी 


नॅशनलीस्ट काँग्रेस 


पार्टी 


नमुना४नियम५(१)पाहा(सुधारितनोंद) 


STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 


५३ 


७एप्रिल२०१८ 


५एप्रिल२०१७ 


श्रीम.सुमनराजेश सचदेव 


प्रभागक्रमांक 

१७-ब 


७एप्रिल२०१८ 


श्री.राजेश बन्सीलाल सचदेव 


सनराईसव्हिल्ला, अभिषेकअर्पा. जवळ,प्रेमनगर 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३- ९, शके १९४० 


टेकडी 
, 


उल्हासनगर-५, जि.ठाणे. 


नवीमुंबई, 


डॉ.जगदीशपाटील, विभागीयआयुक्त,कोकणविभाग. 


दिनांक 
३ 
मे 
२०१८ 
. 


